महासमादेशकांचे कार्यालय, होमगार्ड, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या 
आस्थापनेवरील एकूण ४०३ अस्थायी 
पदांना मुदत वाढ मिळणेबाबत. 
दि.०१/०९/२०२० ते दि.२८/०२/२०२१ 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एचजीएस - २०२०/प्र.क्र.६१/विजा-८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, 
दिनांक : - ११ सप्टेंबर, २०२० 


वाचा :-१) गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. एचजीएस २०२०/प्र.क्र.६१/विशा-८, दिनांक २३ जून, २०२० 
२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : पदनि-२०१६/प्र.क्र. ६/आ.पु.क., दिनांक ३१/०८/२०२० 
३) महा समादेशकांचे कार्यालय, होमगार्ड, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. मस/कार्या-२/ २०२०/ 
११६१, दिनांक २६/०८/२०२० 
प्रस्तावना :- 


महासमादेशक होमगार्ड, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई या कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील एकूण ४०३ 
अस्थायी पदांना दि. ०१/०६/२०२० ते दि. ३१/०८/२०२० पर्यंत संदर्भ क्रमांक १ येथील शासन निर्णय 
दि. २३/०६/२०२० अन्वये मुदतवाढ देण्यात आली होती. सदर मुदतवाढ दि. ३१/०८/२०२० रोजी संपली 
आहे. वित्त विभाग दिनांक ३१/०८/२०२० च्या शासन निर्णयान्वये आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या 
अस्थायी पदांना तसेच, यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु ज्यांचा समावेश 
आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही, अशा अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दिनांक 
०१/०९/२०२० ते दि.२८/०२/२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार प्रशासकीय विभागांना देण्यात आळे 
आहेत. तसेच कोणत्याही परिस्थितीत कार्यालयांच्या आस्थापनेवरील मंजूर पदांचा आढावा घेऊन, 
सुधारित आकृतीबंधास उच्चस्तरीय समितीची मान्यता घेणे आवश्‍यक आहे. त्याअनुषंगाने सुधारित 
आकृतिबंधाचा प्रस्तावावर कार्यवाही चाळू आहे. यास्तव महासमादेशक होमगार्ड, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई या 
कार्यालयाच्या आस्थपनेवरील एकूण ४०३ अस्थायी पदांना दि. ०१/०९/२०२० ते दि.२८/०२/२०२१ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यास अनुसरून शासन खालीलप्रमाण निर्णय घेत 
आहे. 

शासन निर्णय :- 

महासमादेशक होमगार्ड, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई या कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील सोबतच्या “प्रपत्र- 
अ” मध्ये नमूद एकूण ४०३ अस्थायी पदांना दिनांक ०१/०९/२०२० ते दि.२८/०२/२०२० पर्यंत मुदतवाढ 
देण्यात येत आहे. 
२. या पदांवर होणारा खर्च मागणी क्र.ब-१ मुख्य लेखा BF “२०७०-इतर प्रशासनिक सेवा (१०७) 
होमगार्ड (२०७००२८१) ०१ वेतन” या लेखाशिर्षाखाली वर्ग करण्यात यावा व सदरचा खर्च वित्तीय वर्षासाठी 
मंजूर अर्थसंकल्पिय अनुदानातुन भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः एचजीएस - २०२०/प्र.क्र.६१/विशा-८ 

३. ST झासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६ आ.पु.क., दिनाक ३१/०८/२०२० 
अन्वये अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत प्रशासकीय विभागास प्रदान Hosea SIR अनुसरुन 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 

४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करुन देण्यात आला असून त्यांचा संकेताक क्र. २०२००९१११५२५५६००२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, की 


DN: c=IN, o=Govert ॥ Mahi ht ग 
rth t, talCode=400032, st=Mahi hi 


Deepak Vasant Sawant 254 20-3¢dh nsha267bIbS7OS20962e724055 


46b92151214820b2bb3 1f3 8, 


(दि. व. सावंत) 
सोबत : प्रपत्र - अ कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत माहिती तथा योग्य त्या कार्यवाहीस्तव अग्रेषित : 

१) महासमादेशक, होमगार्ड, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
वित्त विभाग, आ.पु.क., मंत्रालय,मुंबई. 
निवड नस्ती, विश्ा-८ कार्यासन, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एचजीएस - २०२०/प्र.क्र.६१/विशा-८ 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.एचजीएस-२०२०/प्र.क्र.६१/विशा-८, दिनांक :- ११.०९.२०२० 
सोबतचे विवरणपत्र - प्रपत्र - अ 


महा समादेशक, होमगार्ड, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे कार्यालय 


अ.क्र पदनाम संवर्ग पदांचीसंख्या 

[air | वरिष्ठ प्रशासिक अधिकारी गट-अ (राजपत्रित) | _ शः. | 
कनिष्ठ प्रशासिक अधिकारी गट-ब (राजपत्रित) ee 
सहायक लेखापरिक्षण अधिकारी गट-ब (राजपत्रित) | ae | 
प्रमुख लिपिक गट-क |. ह. 

५ । वरिष्ठ लिपिक गट-क २ 
६ | लिपिक-टंकलेखक गट-क ४ 
७ | पोलीस कॉन्स्टेबल गट-क २ 
नाईक (शिपाई) गट-ड a 
शिपाई गट-ड ३ 

हि स्वच्छक गट-ड a *| 
एकूण | | 

समादेशक, होमगार्ड, बृहन्मुंबई यांचे कार्यालय 
अ.क्र पदनाम संवर्ग पदांचीसंख्या 

ar | निदेशक गट-क १२ 
2 | हेड कॉन्स्टेबल गट-क |__| 
3 | कॉन्स्टेबल STARS गट-क SS 
४ | पोलीस कान्स्टेबल गट-क | Ae "| 
५ | कॉन्स्टेबल चालक गट-क a 
६ | प्रशिक्षित आर्मारर हवालदार गट-क za 
एकूण | we | 


समादेशक, मध्यवर्ती प्रशिक्षण संस्था, होमगार्ड, महाराष्ट्र राज्य, घाटकोपर, मुंबई 


अ.क्र पदनाम संवर्ग पदांचीसंख्या 

Pea || प्रदर्शाक गट-क ७ 
२ | लिपिक-टंकलेखक गट-क Lee Si) 
३ | भांडारपाल गट-क २ 
४ | क्वार्टरगाडं होमगाडं गट-ड =a 
५ | आचारी गट-ड २ 
६ | Alot गट-ड — 
७ | WHS गट-ड Pa 
८ | धोबी गट-ड = a 

एकूण १६ 


शासन निर्णय क्रमांकः एचजीएस - २०२०/प्र.क्र.६१/विशा-८ 


सर्व जिल्हा समादेशक होमगार्ड कार्यालयातील पदे 


अ.क्र. । जिल्हा सम कार्यालय गट मंजुर पदे ae 

(33 जिल्हे) 
fa | प्रशासकीय अधिकारी गट क २५ 5-१४:३८६००-१२२८०० 
२ प्रमुख लिपिक ह 5-८:२५५००-८१११०० 
३ वरिष्ठ लिपिक ९ 5-८:२५५००-८१११०० 
४ कनिष्ठ लिपिक [१७ | 5-६:१९९००-६२३२० 
ष्‌ चालक ८ 5-६:१९९००-६३२० 
& केद्र नायक ३३ 5-१४:३८६००-१२२८०० 
७ पळटन नायक ३३ 5-१३:३५४००-११२४०० 
८ समग्री पबंधक सुभेदार २९ $-१०:२९२००-९२३०० 
९ हवालदार निदेठाक १२४ 5-८:२५५००-८११०० 
[१० हवालदार लिपिक ३३ 8-६:१९९००-६३२० 
ae सैनिक गट-ड ४ 5-३:१६६००-२५४०० 
१२ शिपाई ३७ 5-१:१५०००-४७६०० 

एकूण ३५३ 


महासमादेशक, होमगार्ड, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
सन २०२०-२१ या वित्तीय वर्ष करीता अस्थायी पदांचा गोषवारा 


अ.क्र संवर्ग मंजुर पदे 

(१ | गट-अ (१ | 

२ गट-ब २ 

३ गट-क ३४८ 

° गट-ड द्र 
एकूण ४०३ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


